प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील 
ARR एंटरप्रायझेस, नागपूर यांच्या कंत्राटी 
वस्रधुलाई सेवेच्या प्रलंबित देयकांना मान्यता 
व वदस्त्रधुलाई सेवेस कार्योत्तर मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१४६/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : २८ ऑगस्ट,२०२० 
वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/प्रामरुनागपूर/वस्त्रधुलाई मुदतवाढ/ 
माआ/टे-२/३३७०-७३/२०,दिनांक २२/०५/२०२० 
प्रस्तावना :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील मे.सुरेहा एंटरप्रायझेस, नागपूर यांच्या कंत्राटी 


वस्त्रधुळाई सेवेच्या प्रलंबित देयकांना मान्यता व वस्रधुलाई सेवेस GAA मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


प्रादेशिक Fares, नागपूर येथील ABR एंटरप्रायझेस,नागपूर यांच्या कंत्राटी 


वस्त्रधुलाई सेवेच्या माहे मे,२०१८ ते माहे जून,२०१९ या कालावधीतील प्रलंबित देयकांना खालीलप्रमाणे 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | देयक क्र./दिनांक देयकाचा कालावधी देयकाची रक्‍कम 

| 368-324 / दि.१.०५.२०१८ ते रु. २,०८,३५१/- 
दि. २०.०७.२०१८ दि.३१.०५.२०१८ 

2: ३८६-३८७/ दि.१.०६.२०१८ ते रु. १,९३,९२९/- 
दि.२०.०७.२०१८ दि.३०.०६.२०१८ 

cE 328-38 0/ दि.१.०७.२०१८ ते रु. २,४० ,०२५/- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १४६/आरोग्य ३अ 


दि.३.०९.२०१८ दि.३१.०७.२०१८ 

४. ३९१-३९२/ दि.१.०८.२०१८ ते ©2246 4507- 
दि.४.०९.२०१८ दि.३१.०८.२०१८ 

षु. ३९४-३९५/ दि.१.९.२०१८ ते रु. २,०१,६२५/- 
दि.४.१०.२०१८ दि.३०.०९.२०१८ 

६. ५-६/ दि.१.१०.२०१८ ते रु. २,७०,३०९/- 
दि.१३.०२.२०१९ दि.३१.१०.२०१८ 

७. ७-८ / दि.१.११.२०१९ ते रु. २,३०,६९८/- 
दि.१३.०२.२०१९ दि.३०.११.२०१९ 

a ९-१० / दि.१.१२.२०१८ ते रु.२,४८,७१५/- 
दि.१३.०२.२०१९ दि. ३१.१२.२०१८ 

९. १२-१३ / दि.१.१.२०१९ ते रु. २,३८,०९५/- 
दि.१३.०२.२०१९ दि.३१.०१.२०१९ 

pe] 98-94 / दि.१.०२.२०१९ ते रु. २,३४,२८८/- 
दि.१८.०३.२०१९ दि.२८.०२.२०१९ 

hie १६-१७/ दि.१.०३.२०१९ ते रु. २,२०,५०४/- 
दि.१५.०४.२०१९ दि. ३१.०३.२०१९ 

१२ १९-२०/ दि.१.०४.२०१९ ते रु.२,३१,९४२/- 
दि.३१.०४.२०१९ दि. ३०.०४.२०१९ 

१३ 29-22/ दि.१.०५.२०१९ ते रु.२,२३,३६०/- 
दि.३१.०५.२०१९ दि. ३१.०५.२०१९ 

१४ 23-28 दि.१.०६.२०१९ ते रु.२,१२,३१३/- 
दि.३१.०६.२०१९ दि.३०.०६.२०१९ 

एकूण रु. ३१,८२,३१४/- 


२. प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील मे.सुरेश एंटरप्रायझेस, नागपूर यांच्या कंत्राटी 


वस्त्रधुळाई सेवेस माहे FS,2098 ते माहे मार्च, २०२० कालावधीकरीता HMA मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


२. उपरोक्त वस्त्रधुलाई करीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षा अंतर्गत सन २०२०-२१ मधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १४६/आरोग्य ३अ 


१ मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 


११०-रुग्णालय व दवाखाने 
०५-मनोरुग्णालय 


(०५) (०१) - प्रादेशिक मनोरुग्णालये 


१३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ०२१७) 
२ मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 


११०-रुग्णालय व दवाखाने 


११०-६ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०६) (०१) मध्यवर्ती मनोरुग्णालये 


१३ - कार्यालयीन खर्च (२२११०० २९१) 


३. ART एंटरप्रायझेस, नागपूर यांच्या कंत्राटी gayorg सेवेचे महिने आणि प्रतिमहिना दर 
मोजण्याची जबाबदारी वैद्यकीय अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर यांची राहील. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३ 
विनियम, भाग- दि. १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम 
क्रमांक ४० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०८१४५२१४५९१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १४६/आरोग्य ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, 
C =IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 
Public Health Department 

Date: 2020.08.28 16:55:16 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय,नागपूर. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नागपूर. 
अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


